महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील 
सह संचालक, आरोग्य सेवा व उपसंचालक, आरोग्य 
या संवर्गातील पदे श्रेणीअवनत करुन भरण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः पदस्था-२०२०/प्र.क्र. ६४/सेवा-२ 
गो.ते.रुग्णालय इमारत,१० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय,मुंबई -४०० ००१ 
तारीख: १५सप्टेंबर, २०२० 


शासन आदेशा - 

आरोग्य सेवा आयुक्‍तालयामध्ये महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील सहसंचालक, आरोग्य 
सेवा व उपसंचालक, आरोग्य या संवर्गातील पदे मोठया प्रमाणात रिक्‍त असल्याने, सदर पदे श्रेणी अवनत करुन 
तात्पुरत्या स्वरुपात भरण्या संदर्भात संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई यांनी दि. १५.५.२०२० च्या पत्रान्वये प्रस्तावित 
केल्यानुसार सहसंचालक, उपसंचालक, आरोग्य सेवा या संवर्गात पदे श्रेणीअवनत करुन त्यापदावर सक्षम 
प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने खालील अधिकाऱ्यांची बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहे. :- 


अ.क्र. अधिकाऱ्याचे नांव व सध्याची पदस्थापना बदलीने पदस्थापना 


| ., | St. श्रीमती) waren जोगेवार, सहसंचालक, आरोग्य | सहसंचाळक, आरोग्य सेवा (अंधत्व नियंत्रण 
सेवा (कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे (पदश्रेणीअवनत) कार्यक्रम/मानसिक आरोग्य) मुंबई (पद श्रेणीअवनत) 


२. | डॉ. विजय बाविस्कर, सहायक संचालक, महाराष्ट्र | उपसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये) मुंबई (पद 


राज्य एडस्‌ नियंत्रण संस्था, वडाळा, मुंबई श्रेणीअवनत) 

३. । डॉ. (श्रीमती) सुनिता गोल्हाईत, नेत्रशल्य उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष, मुंबई (पद 
चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, औरंगाबाद श्रेणीअवनत) 

४. | डा. नागनाथ मुदम, बालरोगतज्ञ, स्री रुग्णालय, उपसंचाळक, आरोग्य सेवा  (प्राकेद्र/ 
नांदेड उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई (पद श्रेणीअवनत) 


२. उपरोक्‍त अधिकाऱ्यांना सहसंचालक, उपसंचाळक, आरोग्य सेवा या पदावर नियमित पदोन्नतीचा हक्क सांगता 
येणार नाही अथवा सेवा ज्येष्ठतेचा दावा करता येणार नाही. तसेच सहसंचालक, उपसंचालक, आरोग्य सेवा या 
पदांची वेतनश्रेणी मिळणार नाही. 


3. उपरोक्त नमूद केलेली पदस्थापना ही नियमित पदोन्नती किंवा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून उमेदवार 
उपलब्ध होईपर्यंत, यापैकी जे अगोदर घडेल त्या कालावधीपर्यंत अंमलात राहील. 


४. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता तात्काळ कार्यमुक्त 
करण्यात यावे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी त्यांना दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरित हजर होऊन त्याबाबतचा 
अहवाल संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई व शासनास सादर करावा. 


प्‌. हे seal सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन आदेडा क्रमांकः दस्था-२०२०/प्र.क्र.६४/सेवा -२ 


६. 


७. 


सदर आदेश महाराष्ट्र कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील कलम ४(४ आणि कलम ४(५) च्या तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०२००९१४१८४३०५१९१७ असा आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1 Digitally signed by Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
| ५ h Nn U a S DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


> | 2.5.4.20=514c2e5ad6ac7 1c69b99a86a5fe5189556b 

U Nn | [ 0 (0 7a95d5896bbb81496f403bb58ac3e, 
serialNumber=9ab69d6945f8950a9525831f8ae972 
6be295d17576e78d 1 9fa8f6cb952bb04a0, 


h k cn=Vishnudas Pundlikrao Ghodke 
1 O e Date: 2020.09.15 13:39:47 +05'30' 


(वि.पुं.घोडके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
) आयुक्त, राज्य कामगार विमा योजना, मुंबई 

) प्रकल्प संचालक, महाराष्ट्र राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, मुंबई 

) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 

) अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

) 

) 


AD 


CC AN 


Cc 
ae 


मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा(अर्थ व प्रशासन), मुंबई 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा (सर्व) 

जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय, (सर्व) 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 

महालेखापाल (लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - 2, नागपूर 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १ , मुंबई /महाराष्ट्र - २, नागपूर 
अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व) 

वैद्यकीय अधिक्षक, उपजिल्हा रुग्णालये/ग्रामीण रुग्णालये/स््री रुग्णालये (सर्व) 
वैद्यकीय अधिक्षक, प्रादेशिक मनोरुग्णालये (सवी 

मा.मुख्यमंत्री यांचे स्वीय सहायक 


Nn S&S ८:८४ 


vo 


१३ 
१४ 


१६ 
१७ 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः दस्था-२०२०/प्र.क्र.६४/सेवा -२ 


मा.मंत्री (आरोग्य) / मा.राज्यमंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव 

मा.प्रधान सचिव (आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक 

संबंधित अधिकारी (संचालक, आरोग्य सेवा, संचालनालय, मुंबई यांचेमार्फत) 
निवड नस्ती (सेवा -२) 


१८ 
१९ 
२० 
२१ 


तेह. aS Se “अ 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


